प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र शासन 


शासनाच्या जाहिरातीमधील मजकूर 
नियमनासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती गठीत 
करण्याबाबत..... 


सामान्य प्रशासन विभाग 
झछासन निर्णय क्रमांकः - मावज-२०१८/प्र.क्र.१६७/३४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- ४ ऑगस्ट, २०१८ 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक १३.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशातील निर्णयानुसार 


भारत सरकारमार्फत शासनमान्य जाहिरात प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे वेळोवेळी 


निरसन करण्याकरिता त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याकरीता केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्राळयास 


आदेशित केळे आहे. त्यानुषंगाने PBI (प्रेस इन्फॉरमेशन ब्युरो) यांनी त्यांच्या स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती 


गठीत केली आहे. 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.१३.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशातील नियम क्र.६ मधील तरतुदीनुसार 


महाराष्ट्र शासनामार्फत शासनमान्य जाहिरात प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे वेळोवेळी 


निरसन करण्याकरिता तज्ञ जाणकारांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासनामार्फत शासनमान्य जाहिरात प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या 


तक्रारींचे वेळोवेळी निरसन करण्याकरिता तज्ञ जाणकारांची त्रिसदस्यीय पुढीलप्रमाणे राहील. 


त्रिसदस्यीय रचना - 


नांव 


संस्था/नियतकालिक 


पद 


पत्ता 


श्री. प्रदीप मैत्र 


दै.हिंदुस्थान टाईम्स, 
नागपूर 


सहयोगी संपादक 


बिल्डींग नं.१ फ्लॅट नं.२, पत्रकार सहनिवास, अमरावती 
रोड, सिव्हील लाईन, नागपूर-४४०८०१ 
मो.क्र.९४२३१०५५०५ 

दू.क्र.०७१२-२५२३६४८ 

pradipmaitra@gmail.com 


श्री. सारंग दर्डीने 


दै.महाराष्ट्र टाईम्स, 
मुंबई 


वरिष्ठ सहसंपादक 


४०३,8, आराधना तेजपाल स्कीम रोड नं.२, विलेपाले 
(ई), मुंबई-४०००५७ 

मो.क्र.९८२१५०४०२५ 

darshanesarang@gmail.com 


श्री.प्रसाद काथे 


झी २४ तास 


संपादक 


११/१३२, धन्वंतरी सोसायटी, 

३ रा मजला,चारकोप कांदिवली (प), 
मुंबई-४०००६७ 

मो.क्र.९८२०४२३३४९ 
दू.क्र.८६९३१९० 
prasadkathe@gmail.com 


शासन निर्णय क्रमांकः - मावज-२०१८/प्र.क्र.१६७/३४ 


त्रिसदस्यीय समितीचे अधिकार व कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील. 
अ) महाराष्ट्र सरकारचे सर्व मंत्रालयीन विभाग 
ब) महाराष्ट्र सरकारचे अंगीकृत सार्वजनिक उदयोग/उपक्रम 
क) महाराष्ट्र सरकार/ स्थानिक स्वराज्य व अन्य स्वायत्त संस्था/संघटना. 
वरील सर्वांनी जारी केलेल्या विविध जाहिराती सदर समितीच्या कार्यकक्षेत येतील. 
समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ - 
समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ सुरुवातीला दोन वर्षाचा असेल व एक वर्ष वाढ होऊ शकते. 
समितीची मुदतवाढ दोन पेक्षा जास्त वेळा होऊ शकणार नाही. 
उपरोक्त त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र. बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दि.२४ मे, २०१२ नुसार बैठक भत्ता, तसेच शासन निर्णय 
क्र. प्रवास-२०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि. ३ मार्च २०१० नुसार प्रवास खर्च व प्रवास भत्ता देय राहील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०४१२०७१५६८०७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramki Naray: Musal 


Ramkisan anon Spent णी) 
Narayanrao Musale issn 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सर्व सदस्य, विश्वस्त संस्था 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (मा. व .ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ,वित्त विभाग/विधी व न्याय विभाग/ 

. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (मा.व ज.)/सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.धर्मादाय आयुक्‍त, वरळी, मुंबई 

११.उपसंचालक (वृत्तशाखा) (प्रकाशने) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
यांजकडे प्रसिध्दीसाठी, 

१२.उपसंचाळक (माहिती) महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली. 

१३.सर्व उपसंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 


Cc WwW A -5 


o~ 
ae 
. 


eon GS & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - मावज-२०१८/प्र.क्र.१६७/३४ 


१४.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, 

१५.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई/नागपूर 
१६.महाळलेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
१७.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९.निवड नस्ती/३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


